महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावर्ती भागातील 
विद्यार्थ्याकरिता शौक्षणिक उपक्रम 
राबविण्यासंदर्भात अभ्यास समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक:- संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१५०/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-०८.०७.२०२०. 


संदर्भ:- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१५०/विशि-३, 
दि.०१.०७.२०२०. 


शासन पूरकपत्र - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील विद्यार्थ्याकरिता 
शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्याकरीता अभ्यास समितीची स्थापना 
करण्यात आलेली आहे. सदर समितीमध्ये खाळील स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश 
करण्यात येत आहे. 


१. मा. प्रा. संजय मंडलिक, खासदार, कोल्हापूर, 
२. मा. श्री. राजेश पाटील, विधानसभा सदस्य, चंदगड, जि. कोल्हापूर 


2. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००७०८१४०८१९३७०८ असा आहे. सदर 
पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Satish प य cha at td 


‘Maharashtr 
2.5.4.20=abbed596652773468508d937a99472988ebdda28 


Jag ९906010 Tike ळक enesotsh og 


Date: 2020.07.08 14:16:11 +05'30' 


(सतिश तिडके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. प्रा.संजय मंडलिक, खासदार, कोल्हापूर, 
३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. श्री. राजेश पाटील, विधानसभा सदस्य, (चंदगड),जि. कोल्हापूर. 
६. मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
७. मा. कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर, 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१५०/विशि-३ 


८. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, 

९. पोलिस अधिक्षक, कोल्हापूर, 

१०.उपसचिव यांचे स्वीय सहायक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर, 

१२.प्रा. डॉ. दिपक पवार, राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ, कलिना, सांताक्रूझ (पू.), मुंबई, 
१३.निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


